सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत 
ई-शिधापत्रिका सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध 
करून देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.: शिवाप-२०२१/प्र.क्र.१९/नापु-२८ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १६ मे, २०२३. 


वाचा :- शासन निर्णय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्र.शिवाप-२०२१/प्र.क्र.१९/नापु-२८, 
दिनांक २१.०२.२०२३ 


प्रस्तावना:- 


शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत (RCMS) राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या लाभार्थ्याकरिता 
QR Code आधारित ई-शिधापत्रिका ऑनलाईन तसेच डाऊनलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून 
देण्यात येणार आहे. सदर शिधापत्रिकेवर योजनेबाबत अंत्योदय अन्न शिधापत्रिका (AAY), प्राधान्य कुटुंब 
योजना (PHH) व राज्य योजनेंतर्गत APL Farmer, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेव्यतिरिक्‍त (NPH) असे नमूद 
करण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने ई-शिधापत्रिका सुविधेकरिता सेवानिहाय शुल्क आकारण्याचा निर्णय 
संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. 


तथापि, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचे व राज्य योजनेचे शिधापत्रिकाधारक हे गरीब व गरजु 
कुटुंबातील आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या व राज्य योजनेच्या शिधापत्रिकाधारकांना 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत ऑनलाईन ई-शिधापत्रिका सुविधेकरीता सेवा शुल्क न आकारता 
सदर सुविधा मोफत उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या (अंत्योदय अन्न योजना 


(AAY) व प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH) ) व राज्य योजनेच्या (आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील APL शेतकरी) 


अशा सर्व शिधापत्रिकाधारकांना ऑनलाईन सेवेद्वारे ई-शिधापत्रिका सुविधा नि:शुल्क (मोफत) उपलब्ध 


करून देण्यात येईल. 


अर्जदार यांनी शिधापत्रिकेसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतर प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार 


तपासणी करून योजनेच्या प्रकारानुसार ऑनलाईन ई-शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्यात येईल. 


अर्जदारास संबंधित संकेतस्थळावरून सदर ई-शिधापत्रिका डाऊनलोड करता येईल. सदर आदेशा या 


शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून लागू होतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवाप-२०२१/प्र.क्र.१९/नापु-२८ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०५१७१२०७०८२८०६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


TATOBA MARUTI 
KOLEKAR 


(ता. Al. कोळेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपालांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
मा. उपमुख्यमंत्री याचे सचिव 

मुख्य सचिव यांचे सह सचिव 


१) 
) 
) 
) 
) सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालयीन विभाग 
) 
) 
) 
) 


AD 


८ 0८ w 


षु 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई 

नियंत्रक शिधावाटप व संचाळक नागरी पुरवठा, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्त / सर्व उप आयुक्‍त (पुरवठा) 

सर्व जिल्हाधिकारी/ सर्व अपर जिल्हाधिकारी 

qo) सर्व महानगरपालिका आयुक्त, 

११) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१२) मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव 

१३) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 

१४) सचिव (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे स्वीय सहायक 
) 
) 
) 
) 


(२ SG & 


vo 


१५) Ud सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/सर्व कार्यासने अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१६) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे/सोलापूर/नागपूर 

१७) सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१८) निवड नस्ती (नापु-२८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


